भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधणे व 
भविष्यकालिन उपाययोजनात्मक अहवाल 
तयार करण्यासाठी स्थापित अभ्यास 
समितीच्या शिफारशीच्या स्वीकृतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- पूरनि- २०२१/ प्र.क्र. २७५/२०२१/सिं.व्य.(म). 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र:- पूरनि-२०१९/ प्र.क्र. २९१/२०१९/ RAL. (म.) दि. २३.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१९ च्या पावसाळ्यात जुले व ऑगस्ट महिन्यामध्ये कृष्णा खोऱ्यात अति पर्जन्यमानामुळे 
अभूतपूर्व पूर परिस्थिती उद्भवली होती. विशेषत: सांगली व कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित 
झाले. मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवित व वित्त हानी झाली. त्यानुषंगाने भिमा व कृष्णा खो-यात सन २०१९ 
मध्ये उद्भवलेल्या पूरपस्थितीची कारणे शोधणे व भविष्यकालिन उपाययोजनात्मक अहवाल तयार 
करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये समिती स्थापन करण्यात आली. 
उपरोक्त समितीने आतापर्यंत बैठकीद्वारे पर्जन्यमान व अतिवृष्टीचा इशारा, एकात्मिक जलाशय 
परिचालन, आपत्कालीन कृती आराखडा व यंत्रणा, पूर नियंत्रण व अनुमान यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व 
आज्ञावलीचा वापर इत्यादी आयामांचा अभ्यास करून व दिनांक २३ व २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी सांगली 
व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर बाधित भागाचा दौरा करून कृष्णा उपखो-याचा अभ्यास अहवाल 
शासनास सादर केला आहे. या अहवालात समितीने एकुण १८ शिफारशी केल्या आहेत. सदर 
समितीने केलेल्या शिफारशींच्या स्वीकृतीबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

कृष्णा खोरे पूर अभ्यास समिती यांनी दि. २७ मे, २०२० रोजी शासनास सादर केलेल्या कृष्णा 
उपखो-याच्या अभ्यास अहवालातील शिफारशी स्वीकृत, अस्वीकृत व seid: स्वीकृत करणेबाबत 
निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत तपशील जोडपत्र "अ " मध्ये दर्शविण्यात आला 
आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यांचा संगणक संकेतांक २०२११०१२१५४४४७०७२७ असा असून 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vai ‘athappa Chille 
DN: CN = Vaijnath Mai Chille, C = IN, 
,O= 


Vaijnath 


Manmathappa Chille =a i . —- 
(वैजनाथ fag) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
४) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरनि- 2029/ प्र.क्र. २७५/२०२१/सिं.व्य.(म) 


मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रधान सचिव / सचिव, शासनाचे सर्व विभाग. 

सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे. 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


GMO 2८. 
आ या. 


wen 


Go 
99 
१२ 
१३ 


किट र्क आ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. पूरनि-२०२९/ प्र.क्र. २७५/२०२१/ सिं. व्य (म.) दि. १२/१०/२०२१ सोबतचे जोडपत्र “अः 


भीमा व कृष्णा खो-यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूर परिस्थीतीची कारणे शोधणे व भविष्यकालीन उपाययोजनात्मक बाबत सादर केलेल्या 
वडनेरे समितीच्या कृष्णा उपखोऱ्या संदर्भात सादर केलेल्या अहवालाच्या स्विकृती / अस्विकृती बाबत. 


| Iga / कार्यपाळन अहवाल nee | यंत्रणा 
अस्विकृत 
पंपूर्ण खो-यामध्ये प्रगत तं Real Time Data 7 कृष्णा खोरेसाठी निर्माण केलेली Real Time Data Acquisition | जलसंपदा विभाग 
Acquisition System (RTDAS) कार्यान्वीत करावे System (RTDAS) तसे Flood Forecasting Model मे-जुन २१ 
जेणेकरुन उद्भवणा-या पुराची लवकर चेतावणी मिळणे मध्ये अद्ययावत करण्यात आले आहे. संपूर्ण कृष्णा खारे भागासाठी ही 
शक्य होईल. प्रणाली विस्तारीत करणेच्या समितीच्या शिफारशीनुसार कर्नाटक 
राज्यातील अलमट्टी ब नारायणपूर धरणापर्यंत ही प्रणाली उभारण्यात 
यावी, अशी विनंती जलसंपदा विभाग, कर्नाटक राज्य यांना दि. १९ जून 
२०२९१ च्या बेंगलोर येथील बैठकोत करण्यात आली. कर्नाटक राज्याने 
देखील ही तातडीने ही व्यवस्था उभारण्याचे मान्य केले आहे. 
जलाशय परिचालन आराखडे सुधारीत करावे व ते अंशत: । जलाशय परिचालन खडे सुर करावे ब ते मान्सून | जलसंपदा विभाग 
मान्सून कालावधीसाठी मर्यादीत न ठेवता संपूर्ण वर्षासाठी | स्विकृत | कालावधीसाठी मर्यादीत न ठेवता संपूर्ण वर्षासाठी करावेत, अशा 
करावेत. सुचना आहेत. 
मे, २०२१ पर्यंत ERAT धरणाचे मान्सून कालावधीचे जलाशय 
परिचालन आराखडे मुख्य अभियंता यांनी अंतिम केले आहेत. (एकूण 
संख्या- ११७). AAR कालावधीचे परिचालन हे सिंचन 
कार्यक्रमानुसार करण्यात येते. 
कृष्णा खो-य जलाशय परिचालन एकात्मिक | अंशत: । कृष्णा खो-य जलाशय परिचालन एकात्मिक पध्दतीने | जलसंपदा विभाग 
पध्दतीने (integrated manner) करणे. स्विकृत (integrated manner) कराव्यात या सूचना आहेत. Flood 


Forecasting model चा उपयोग करुन धरणाखालील नदीतील 
पातळी शक्‍यतो नियंत्रीत राहाबी यासाठी जलाशय परिचालन 
खोऱ्यामध्ये एकात्मिक पध्दतीने करण्यात येते. तथापि अति तीव्र पूर 
प्रसंगी धरणनिहाय निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 


पूर देखरेख कक्षामध्ये निष्णात जलवैज्ञानिक यांची सेवा 
घेण्यात यावी. 


निष्णात जलवैज्ञानिक यांची सेवा घेण्यात याव्यात, अशी सूचना आहे. 
त्यानुसार श्रीमती कविता पाटील, Hydrological modeling expert 
यांची सेवा कंत्राटी तत्वावर घेण्यात आलेली आहे. 


जलसंपदा विभाग 


खोरेस्तरीय पूर संनियंत्रण मंडळ स्थापन करणे. 


स्विकृत 


खोरेस्तरीय पूर संनियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना आहेत. 
त्याऐवजी महाराष्ट्र ब कर्नाटक राज्याची त्रीस्तरीय समिती नियुक्‍त 
केली आहे. २) मा.मंत्री स्तरीय २) सचिव स्तरीय ३) क्षेत्रिय स्तरीय. 
यात केंद्रीय आयोगाचा प्रतिनिधी समाविष्ट आहे. या तीनही 
स्तरावरील समित्यामार्फत समन्वयाची कार्यवाही सुरु आहे. 
आंतरराज्य समन्वय व पूरनियंत्रणासाठी मा. मुख्यमंत्री कर्नाटक व 
मा.मंत्री जलसंपदा यांची संयुक्‍त बैठक दिनांक १९ जून, २०२१ रोजी 
बंगलोर येथे संपन्न झाली आहे. अशाच बैठका प्रत्येक पावसाळयापूर्वी 
घेणेत येतात / येतील. 


जलसंपदा विभाग 


भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (MD) चो क्षमता 
बळकट करावी 


भारत मोसम विज्ञान विभाग व मुख्य अभियंता जलविज्ञान यां 
परस्पर समन्वयाने पाऊस पूर्वानुमानाची पद्धत निश्‍चित केली आहे. 
त्यानुसार IMD मार्फत पाऊस पूर्वानुमान प्राप्त होत असतो व त्याची 
माहिती क्षेत्रीय स्तरावर वापरण्यात येते. 

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) यांचेकडून पुर्व सुचना 
आल्यानंतर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ( National Remote Sensing 
Center) व महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र ( Maharashtra 
Remote Sensing Application Cente) यांचेकडून Microwave 
Satellite Data प्राप्त करावा. दोन ते सहा तासाच्या कालावधीचे व 
अधिक अचूक असे पूर्वानुमान देणारी Small Range Doplar Radar 
( X band) System भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) मार्फत 
बसविणेबाबत तसेच area specific & short duration forecast 
systems like Nowcast develop करण्याकरिता भारतीय 
हवामानशास्त्र विभाग (IMD) ब भारतीय उष्णकटीबंधीय मौसम 
विज्ञान संस्था, पुणे (11॥, Pune) यांना कळविण्यात येईल. 


भारतीय 
हवामानशास्त्र विभाग 
(IMD) 


७ | नागरो क्षेत्रात पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नदी-नाले 7 नागरी ६ नैसर्गिक नदी-नाले यांची निचरा प्रणाली पूर्नस्थापि नगर विकास विभाग 
पूनर्स्थापित करावे. करण्याची शिफारस आहे. त्यानुसार समितीचा अहवाल नगरविकास 

विभागास अवगत केलेला आहे. त्यानुसार नगर विकास विभागाने 
विकास नियंत्रण नियमावलीत उचित तरतुदी कराव्यात. 

८ । नदी ब मोठे नाले रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे ब | अंशत: | नदी वब मोठे नाले रुंदीकरण करणे, खोलीकरण करणे व त्यातील गाळ | महसूल विभाग, 
त्यातील गाळ काढणे, नदीला पूरसंरक्षक बांध घालणे, | स्विकृत | काढणे, नदीला पूरसंरक्षक बांध घालणे, अशा शिफारशी आहेत. नगर विकास 
नदी सरळीकरण कामे. रूंदीकरण, खोलीकरण इत्यादी साठी प्रस्तावित नदी व मोठ्या विभाग, 

नाल्यांच्या प्रत्येक स्थानाचा अभ्यास करून नैसर्गिक रूंदी ब खोली | जलसंपदा विभाग. 
बाधीत झाली असल्यास सदर ठिकाणी पर्यावरणास बाधा न येता तसेच 

प्रकरणपरत्वे या उपाययोजनेमुळे पूर परिस्थितीत प्रत्यक्ष किती मदत 

होईल याचा अभ्यास करुन अपवादात्मक स्थितीत व्यवहार्यता 

तपासून गाळ काढणे व भिंती घालणेची कामे हाती घेण्यात येतील. 

९ । नागरी ६ तलाव व जलाशय पुनर्स्थापित करणे व शि नागरी ६ तलाव वब जलाशय पुनर्स्थापित करणे ब नैसर्गिक | नगर विकास विभाग 
नैसर्गिक नाल्यांना जोडणे. नाल्यांना जोडण्याची शिफारस आहे याबाबत समितीचा अहवाल नगर 

विकास विभगाला अवगत केला आहे. 
नगर विकास विभागाने उचित कार्यवाही करावी. 

१० | मुख्य नदीच्या लांबीतील सर्व भागात पूररेषा आखण अंशत: । मुख्य नदीच्या लांबीतील सर्व भागात पूररेषा आखणी करण्याच्या | जलसंपदा विभाग. 

करणे. स्विकृत | सूचना आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील १२९ मुख्य नदयांच्या पूरप्रबण 


भागात पूररेषा आखणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या १२९ 
नदयांच्या ११८८ किमी लांबीपैको १०६१ किमीची पूररेषा आखणी 
पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरीत लांबीतील कामे तातडीने पूर्ण 
करण्याचे नियोजन आहे. याव्यतिरिक्त पुरामुळे बाधित होणारी 
लोकवस्ती विचारात घेऊन पुररेषा आखणीची कामे हाती घेण्यात येत 
आहेत. 


३4 


पूरप्रवण ६ बांधकामांवर नियंत्रण टाकणे व 
अतिक्रमणे काढणे. 


पूरप्रवण ६ बांधकामांवर नियंत्रण टाकणे ब अतिक्रमणे काढणे 
अशी शिफारस आहे. 
जलसंपदा विभागाने निश्‍चित केलेल्या निळया व लाल पूररेषा विकास 
आराखडा (Develop Plan) बर अधोरेखीत केल्या जातात. यासाठी ३ 
मे,२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिबंधित व नियंत्रीत क्षेत्र निश्‍चित 
केले आहे त्यानुसार नगर विकास विभागाने “एकत्रिकृत विकास 
नियंत्रण ब प्रोत्साहन नियमावली” = (Unified _Development 
Control and Promotion Regulations Rule) ची मंजुरीची 
अधिसुचना दि. ०२/१२/२०२० व त्यासोबत नियमावलीची पुस्तिका 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (Acts/ Rules, कायदे ब 
नियम) या संकेतस्थळावर दि. ०२/१२/२०२० रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 

ज्या ठिकाणी पूररेषेत अतिक्रमणे झाली आहेत ती काढून टाकणे / 
त्यांची पर्यायी पुनवर्सन करणे या बाबी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 
(MRTP Act) , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहीता (MLRC Code) 
नुसार नगरपालिका, मनपा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकारी 
यांनी कराव्यात. 


महसूल विभाग, 
नगर विकास 
बिभाग, 
ग्राम विकास विभाग 


श्र 


नदी प्रवाहाला अडथळा येऊ नये म्हणून पूल, कॉजवे, 
छोटे बंधारे यांचे जलाशास्त्रीय तपासणी करणे व बंधन 
घालणे. 


नदी प्रवाहाला अडथळा येऊ नये म्हणून पूल, कॉजवे, छोटे बंधारे यां 
जलाशास्त्रीय तपासणी करणे व बंधन घालणे अशी शिफारस आहे. 

प्रबाहावरील या बांधकामांचे Hydraulic Audit हे संकल्पनाचे वेळी 
करण्यात येते. सां.बांविभागाला समितीचा अहवाल अवगत करण्यात 
आला आहे. तसेच कर्नाटक राज्याला देखील अशा प्रकारच्या Hydraulic 
Audit of Structure करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

पुलांचे संकल्पन करणाऱ्या अभिकरणांनी पूर विसर्ग सहजपणे वाहून 
जाईल व रस्ता माथा पातळी सुरक्षित असेल अशा प्रकारच्या तरतुदी 315 
Code व इतर तांत्रीक मानकानुसार संकल्पन व संकल्पचित्रात कराव्यात. 

अस्तित्वातील पुलांचे फेरजलशास्त्रीय सर्वेक्षण करुन त्यात सुधारणा 

कराव्यात. 


पार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, 
जलसंपदा विभाग. 


१२ 


पूराचे समावेशन करण्यासाठी जलाशय परिचालन 
आराखडे सुधारित करणे, तसेच जेथे शक्‍य असेल तेथे 
नवीन जलसाठे निर्माण करणे, अस्तित्वातील धरणांची 
उंची वाढविणे, साठवण क्षमता वाढविणे. 


पूराचे समावेशन करण्यासाठी Aa जलसाठे निर्माण करणे, 
अस्तित्वातील धरणाची उंची वाढविणे, साठवण क्षमता वाढविणे या 
बाबींची शिफारस केली आहे. 

नवीन जलाशय निर्माण करणे बा अतिरिक्‍त पाणीसाठा निर्माण 
करणे यासाठी कृष्णा-पाणी तंटा लवादाच्या निवाडयामुळे मर्यादा 
आहेत. खो-यातील इतर राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. त्याकरिता 
कर्नाटक राज्याच्या दिनांक १९ जून, २०२१ राजीच्या बैठकीत या 
प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची विनंती केली आहे. तसेच 
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सूचीत 
केले आहे. 


जलसंपदा विभाग. 


aw 


पांगली शहराच्या खालील बाजूस कृष्णा नदी APTA 


वळणे घेते. त्याकरीता या नदीचे सरळीकरण करावे . 


SRI: 
स्विकृत 


पांगली शहराच्या खालील बाजूस कृष्णा नदी नागमोडी वळणे घेते 
त्यामुळे पाण्याचा निचया लवकर होत नाही. त्याकरीता या नदीचे 
सरळीकरण करावे अशी शिफारस आहे. यासाठी मोठया प्रमाणात 
भूसंपादन करावे लागेल. कृष्णा काठावरील सूपिक जमिनीचा विचार 
करता या शिफारशीच्या अनुंषगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही नियोजित 
आहे- नदीप्रबाहातील अडथळे दूर करणे तसेच कोल्हापूर, 
इचलकरंजी, शिरोळ, सांगली इत्यादी ठिकाणी पुराची तीव्रता कमी 
करण्यासाठी पंचगंगा ब कृष्णा नदीच्या प्रवाहाचे सरळीकरण 
भुपृष्ठावरून अथवा भुगर्भातून बोगद्याद्वारे करता येऊ शकेल किंवा 
कसे याचा अभ्यास करणे. 


जलसंपदा विभाग 


श्ष्‌ 


कृष्णा खो-य पूराचे पाणी पूर नियंत्रणासाठी भिमा 
खो-यात वळविणे. 


कृष्णा खो-यातील पाणी पूर नियंत्रणासाठी भिमा खो-यात बळविण्य 
शिफारस आहे. यासंबंधी जलसंपदा विभागाने कृष्णा- भीमा 
स्थीरीकरण प्रकल्पाचा अहवाल यापुर्वीच तयार केला आहे. तथापि, 
त्यास कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या निवाडयातील बंधनांमुळे अद्याप 
मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत याबाबत कार्यवाही करणे 
शक्‍य नाही. 


जलसंपदा विभाग 


१६ पत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे. आप पत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यान्वीत ठेवणे. आपत्ती कार्यप मदत व पुनर्वस 
कार्यपालल आराखडा व Standard Operating आराखडा व Standard Operating Procedure तयार करणे अशी विभाग 
Procedure तयार करणे. शिफारस आहे. 

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा जिल्हा ब राज्य स्तरावर वर्षभर 
कार्यरत असते. पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी Emergency Action Plan व 
Standard Operating Procedure तयार करण्यात आले आहेत. 
त्याचे सनियत्रण धरण सुरक्षा संघटना, नाशिक कडून करण्यात येते. 

१७ । पूरप्रवण क्षेत्र, पूर पातळी याबाबतचे नकाशे तयार करुन ial पूरेषा नकाशे हे GPS Weer सर्वेक्षण करुन ते | जलसंपदा विभाग 
सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध करुन दयावे. www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले 

आहेत. ते सबंधीत नगररचना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकारी, 
महापालिका यांना उपलब्ध करुन दिले आहेत. 

१८ । धरणाचे निरीक्षण करण्याच्या दृष्टिने नवीनतम व प्रगत ian धरण सुरक्षा मॅन्युअल (Dam Safety Manual) मधील प्रकरण क्र. ६ | जलसंपदा विभाग 
उपकरणे मोठ्या धरणांच्या खोऱ्यांमध्ये बसविण्यात यावे. मध्ये “Instrumentation & Monitoring Guideline” मध्ये याबाबत 

समावेश असल्याने आवश्यकता नाही. 
Vaijnath ara rear 
Manmathappa Chille एप ov=Waer® 


Date: 2021.10.12 15:58:00 +05'30' 


( वैजनाथ चिल्ले ) 
अधीक्षक अभियंता तथा शासनाचे उपसचिव 


